RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ६, अंक ३ ९ ] 


मंगळवार , डिसेंबर २३, २०१४ / पौष २, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मिरा - भाईंदर महानगरपालिका 
पोट-निवडणूक , २०१४ 

अधिसूचना 

जाहीर प्रकटन 

क्रमांक मनपा / सचिव / पो . नि ./ ११ / २०१४-१५ 
( मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा २०१४ / प्र.क्र . १६ / का . ०५, दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ ) 

परिशिष्ट -१ 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९ ४ ९ (१९ ४ ९ चा मुंबई ५ ९) च्या अंतर्गत मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेमधील रिक्त पदाच्या 
पोट-निवडणुकीसाठी कार्यक्रम : 
निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


१ आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक 

२३ डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) 
कार्यक्रम शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात 
प्रसिद्ध करण्याची तारीख . 

२३ डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) ते २९ डिसेंबर २०१४ ( सोमवार ) 

( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) 
२ नामनिर्देशन पत्र देणे 

३० डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) 

( सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० ) 
( दि . २५ डिसेंबर २०१४ ची सार्वजनिक सुट्टी व दि . २८ डिसेंबर २०१४ चा 

रविवार रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत ). 
३ नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 

२३ डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) ते ३० डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) 

( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) 
( दि . २५ डिसेंबर २०१४ ची सार्वजनिक सुट्टी व दि . २८ डिसेंबर २०१४ चा 

रविवार रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत ). 


( १ ) 


भाग दोन - ७०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , डिसेंबर २३, २०१४ / पौष २, शके १९ ३६ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


४ नामनिर्देशन पत्रांची छाननी 


३१ डिसेंबर २०१४ ( बुधवार ) ( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून ) 


५ वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी 

प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


८ 


६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

२ जानेवारी २०१५ ( शुक्रवार) ( दुपारी ३-०० पर्यंत ) 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

३ जानेवारी २०१५ ( शनिवार ) ( सकाळी ११-०० पासून ) 
८ अ अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

३ जानेवारी २०१५ ( शनिवार ) 
यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
८ ब मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 

३ जानेवारी २०१५ ( शनिवार ) 
८ क महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय 

३ जानेवारी २०१५ ( शनिवार ) 
मतदार यादी प्रसिद्ध करणे . 

१८ जानेवारी २०१५ ( रविवार ) 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

( सकाळी ७-३० ते संध्याकाळी ५-३० पर्यंत ) 
९ मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

१९ जानेवारी २०१५ ( सोमवार ) 
१० महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 

२१ जानेवारी २०१५ ( बुधवार ) पर्यंत 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ / मनपा/ २०११/ प्र.क्र . १६ / का .-०५ , दि . २१ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या 
आदेशान्वये 

आयुक्त ,मिरा -भाईंदर महानगरपालिका ह्यांनी, निवडणूक कार्यक्रमानुसार जरुर ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील 
रकाना (२) व (३ ) मधील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या रकाना ( ४ ) मधील प्रभागाकरिता अनुक्रमे निवडणूक निर्णय अधिकारी 
व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. 
निवडणूक निर्णय सहा. निवडणूक निर्णय 

सुपूर्द करण्यात नामनिर्देशन पत्राचे मत मोजणीचे 
अधिकारी 

अधिकारी आलेला प्रभाग 

वाटप , स्वीकृती व ठिकाण 

कार्यवाही ठिकाण 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 


अ.क्र . 


१ 


०२ ( ब ) 


श्री . वसंत राणे , 
प्रभाग अधिकारी, 
मिरा- भाईंदर 
महानगरपालिका. 


श्री . चंद्रकांत बोरसे , 

सहा. लेखा परीक्षक , 
मिरा - भाईंदर 
महानगरपालिका. 


प्रभाग अधिकारी , 

शिक्षण मंडळ कार्यालय, 
प्रभाग समिती क्र . २ चे 

दुसरा मजला, भारतरत्न 
कार्यालय , पहिला डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
मजला, भारतरत्न 

भवन (नगरभवन ), 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर छत्रपती शिवाजी 
भवन ( नगरभवन ), छत्रपती महाराज मार्ग, 
शिवाजी महाराज मार्ग , मांडली तलावाजवळ , 
मांडली तलावाजवळ , 

भाईंदर ( प . ) ४०११०१. 
भाईंदर ( प. ) ४०११०१ . 


उपरोक्त निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या रकाना क्र . ४ मधील संबंधित प्रभागाची ( Ward ) नामनिर्देशन 
पत्रे ( Nomination Papers ) २३ डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) ते ३० डिसेंबर २०१४ (मंगळवार ) रोजी सकाळी ११-०० ते दु. ३-०० 
वाजेपर्यंत रकाना क्र . ५ मध्ये नमूद केलेल्या त्यांच्या संबंधित कार्यालयात स्वीकारतील ( दि . २५ डिसेंबर २०१४ ची सार्वजनिक सुट्टी व दि. २८ 
डिसेंबर २०१४ चा रविवार रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारण्यात येणार नाहीत .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग दोन , डिसेंबर २३, २०१४ / पौष २, शके १ ९ ३६ 


३ 


३ 


नामनिर्देशन पत्राचे ( Nomination Papers) जास्तीतजास्त ४ ( चार ) छापील नमुने ( Forms ) कोणत्याही मतदारास 
२३ डिसेंबर २०१४ ( मंगळवार ) ते २ ९ डिसेंबर २०१४ ( सोमवार) स. ११-०० ते दु. ०३-०० वाजेपर्यंत तसेच ३० डिसेंबर २०१४ (मंगळवार ) 
स . ११-०० ते दु. ०२-०० वाजेपर्यंत प्रत्येकी रक्कम रुपये २०० ( दोनशे ) या किमतीस रकाना क्र . ५ मध्ये नमूद केलेल्या त्यांच्या संबंधित 
कार्यालयात विकत देण्यात येतील . ( दि . २५ डिसेंबर २०१४ ची सार्वजनिक सुट्टी व दि . २८ डिसेंबर २०१४ चा रविवार रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
देण्यात येणार नाहीत ) 

उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनासंबंधी इतर सर्व कार्यवाही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातच होईल. 


सुभाष लाखे, 


स्थळ : भाईंदर, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ . 


आयुक्त , 
मिरा- भाईंदर महानगरपालिका . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


